गृह विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

दिनांक :-9१ ऑगस्ट,२०१०. 
क्रमांक : आयपीएस १२१० / प्र. क्र. ८३ / पोल-१ 
. भापोसे मधील खालील नमूद अधिका-यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
दिनांकापासून भारतीय पोलीस सेवेच्या निवडश्रेणीमध्ये रुपये पीबी-४ ३७,४००-६७,०००--ग्रेड 
पे रु.८७०० /- या वेतनश्रेणीत हंगामी स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येऊन त्यांची स्थानापन्न 


नियुक्‍ती करण्यात आली आहे :- 


अ.क्र. | | ae 
| | 
1 9 | श्री. विश्वास नांगरे -पाटील, arene (१९९७ | ०१.०१.२०१० | 
॥ 2 श्री. भिलिद भारडे भोसे (aaa) क १.०१.२०१० | 
रः ३_ | श्री.सुरेश कुमार मेकला i Se कता... हीही ह 1 0१.०१.२०१ — 
E _४__| श्री.एस.आर.पारसकर, भाफोसे (१९९७) a 09,09.2090 __ | 
५___ श्री.सी.जी.कुंभार, भापोसे (१२९७) | ०१,०१.२०१० 


२. भापोसे मधील खालील नमूद अधिका-यांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
दिनांकापासून भारतीय पोलीस रोवेच्या निवडश्रेणीमध्ये रुपये पीबी-४ ३७,४००-६७,०००:ग्रेड 
पे रु.८७०० /- या वेतनश्रेणीत एकास एक तत्वावर(!९७ Below Rule) प्रपत्र पदोन्नतीचा 


मानीव दिनांक मंजूर करण्यात येत आहे* 


प्रपत्र पदोन्नतीचा दिना 
as aoe a ता SSIS See eee | 
श्री.राजवधेन, भापोसे १९९७) ०१.०१,२०१० { 
3. काही अधिका-यांची प्रकरणे सिलबंद लखोटयात असल्याने पदोन्नतीच्या 


वरील दिनांकात बदल होण्याची शक्‍यता आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ARQ 
( कै.वि.बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


क्रमांक:-आयपीएस १२१० / प्र. क्र. ८३ / पोल-१ 
गृह विभाग, मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ ऑगस्ट,२०१० 
प्रत माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी सादर अग्रेषित :-- 
सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, राजपथ, नवी दिल्ली. 
मंहासंचालक व पोलीस महानिरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल - १ ( लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ) , महाराष्ट्र . मुंबई. 
महालेखापाल - २ ( लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ), महाराष्ट्र , नागपूर. 
लेखाधिकारी, wera कक्ष, गृह विभाग, संत्रालय, ( ५ प्रती ) 


सर्व संबंधित अधिकारी ( पोलीस महःसंचालक यांचे मार्फत ) 


(97840९ 
( कै.वि.बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग. 


क. य नी 
See our eevee | 


